महाराष्ट्र राज्यातील मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री 
यांच्या पालकमंत्री म्हणून जिल्हानिहाय 
नियुक्त्या. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 


वाचा:-१) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि २०१९/ प्र.क्र.१०१ (१/ 
१८(र.व.का.) दिनांक ५ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ, 
दिनांक ८ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचनेस अनुलक्षून संदर्भ w.2 येथील शासन निर्णय दि.८/१/२०२० 
अन्वये मा. उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात 
आलेल्या आहेत. आता, दि.८/१/२०२० च्या शासन निर्णयात अंशत: बदल करून कोल्हापूर आणि भंडारा या 
दोन जिल्हयाच्या पालकमंत्रीपदी मा. राज्यमंत्री यांच्या पुढीलप्रमाणे नेमणूका करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव पालकमंत्री 
कोल्हापूर श्री. सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील 
2. | भंडारा डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम 


२. उर्वरित जिल्हयाच्या पालकमंत्रीपदीच्या नेमणूका उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय 
दि.८/१/२०२० प्रमाणेच कायम राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००११५१६१७५१७८०७ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, eee ee 
SHIVAJIRAGHUNA TES cece eater 


DA U N D serialNumber=e08a9964fa889 14fd0b0956696e822b221982cc926 
ec215f4b3ac3db9582d97e, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 


Date: 2020.01.17 11:14:30 +05'30" 


(शिवाजी दौंड) 
सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 
प्रत: 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
) 
) 


सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 


सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

निवड नस्ती (का.१८आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


